न्यायालयीन दावा स्पे.द.नं.०७/२०१७ 
श्री.प्रल्हाद गणपत उन्हाळे,मौजे गणेशपूर, 
ता.खामगांव, जि.बुलढाणा यांना नुकसान 
भरपाईची रक्‍कम अदा करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: न्यायाप्र-२०१८ /प्र.क्र.१०८/११-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ जून, २०१८. 


वाचा :- १) मा.दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर,कोर्ट खामगांव,जि.बुलढाणा यांचे 
दि.८/३/२०१७ रोजीचे आदेश. 
2) कृषि आयुक्‍तालय,पुणे यांचे क्र.कृआ./विप्र-१&/नैसआ/को.केस प.व्य./२१७/१८, 

दि.२९/५/२०१८ रोजीचे पत्र. 

प्रस्तावना :- 
श्री.प्रल्हाद गणपत उन्हाळे, मौजे गणेशपूर यांनी दि.१ जुले,२०१० रोजी अतिवृष्टीमुळे 

नाल्यास पूर येऊन शेतीउपयोगी वस्तू जसे ठिबक, तुषार व इतर तसेच केळीपिक वाहून गेल्याने 
झालेल्या नुकसानीबाबत मा.दिवाणी न्यायालय,खामगांव,जि.बुलढाणा येथे दिवाणी दावा 
क्र.०७/२०१७ दाखल केलेला होता. मा.न्यायालयाने सदर दाव्यासंदर्भात दि.८/३/२०१७ रोजी 
निकाल देऊन नुकसान भरपाईची रक्कम रु.२,९१,४५६/- जमा करण्याबाबत आदेश दिलेले आहेत. 
याप्रकरणी, सहाय्यक सरकारी अभियोक्‍्ता,खामगांव,जि.बुलढाणा यांनी दि.१२/५/२०१७ रोजी 
सदर न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने कायदेशीर बाजू भक्‍कम नसल्याने वरिष्ठ न्यायालयात अपिल 
दाखल करणे उचित होणार नसल्याचे अभिमत दिलेले आहे. आता पुढील सुनावणी दि.१५/६/२०१८ 
रोजी असून, त्यापूर्वी सदरची रक्‍कम रु.२,९१,४५६/- न्यायालयात भरणेसाठी कृषि SAAT TARA 
उपलब्ध करुन देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

श्री.प्रल्हाद गणपत उन्हाळे, मौजे गणेशपूर यांनी दि.१ जुले,२०१० रोजी अतिवृष्टीमुळे 
नाल्यास पूर येऊन शेतीउपयोगी वस्तू जसे ठिबक, तुषार व इतर तसेच केळीपिक वाहून गेल्याने 
झालेल्या नुकसानीबाबत मा.दिवाणी न्यायालय,खामगांव,जि.बुलढाणा येथे दिवाणी दावा 
क्र.०७/२०१७ दाखल केलेला होता. मा.न्यायालयाने सदर दाव्यासंदर्भात दि.८/३/२०१७ रोजी 
दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने, नुकसान भरपाईची रु.२,९१,४५६/- (अक्षरी रुपये दोन लाख 
एक्क्याण्णव हजार चारशे छप्पन्न मात्र इतकी रक्‍कम मा.न्यायालयात जमा करण्याकरीता सन 
२०१८-१९ च्या मंजूर अनुदानातून SBR “मागणी क्र.डी-३, (००) (००१) संचालक व प्रशासन 
(अनिवार्य) (२४०१ ०१२७ भारीत खर्च” अंतर्गत कृषि आयुक्‍ताळलयाकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतून 
वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०१८ /प्र.क्र.१०८/११-अञ, 


प्रस्तुत प्रयोजनार्थ लेखाधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय, बुलढाणा हे 
आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्तालय स्तरावर संचालक, (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि 
आयुक्‍तालय,पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


प्रस्तुत शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8859॥8.9०९ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१८०६१४१७४४१०७००१ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 
Date: 2018.06.14 17:44:27 +05'30' 


(अ. वि. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

२. कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५. 

३. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५. 

४. सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५. 

५. सहाय्यक संचालक (अर्थसंकल्प), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५. 

६. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

७. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 

८. विभागीय कृषि सहसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती. 

९. जिल्हाधिकारी,बुलढाणा. 

१०. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी,बुलढाणा. 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१२. वित्त विभाग (व्यय-१) / (अर्थसंकल्प-१३) / (अर्थोपाय), मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 

१३. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 

१४. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१५. सह सचिव (49-3) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
१६. कक्ष अधिकारी (२-अ),कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१७. निवड नस्ती (का.११-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


